इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत 
सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना या 
योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षाकरिता प्राप्त निधी अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.१०४/शिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ -केंद्र शासनाचे H. 99098/93/2029-BC-l, दि. २६ ऑगस्ट, २०२१ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना केंद्र पुरस्कृत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतर्गत केंद्र 
शासनाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १३,००,५०,०००/- इतका निघी त्यांच्या दि. २६/०८/२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास वितरीत केला आहे. त्यानुसार, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत 
सरकारची मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतर्गत प्राप्त निधी रु. १३,००,५०,०००/- इतका निधी, मागणी क्र. 
झेड.जी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ 
मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७, शिक्षण, (०२) शिष्यवृत्या/ विद्यावेतने, (०२) (१२) इतर मागास वर्गातील 
विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत १०० टक्के) कार्यक्रम (२२२५ ई ९९१) या लेखाशिर्षाखाली खर्च 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
०२. सदर योजनेकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी 
राहतील. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातूनच खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण (जिल्हानिहाय खर्च/ 
लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्याची दक्षता, संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांची राहील. 
०३. उपरोक्त योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करुन कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार 
नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळनालय,पुणे यांची 
राहील. 
०४. नियंत्रक अधिकारी यांनी निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या दि. २६.०८.२०२१ च्या परिपत्रकामधील 
अटींची पुर्तता झाळी असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.१०४/शिक्षण 


०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०३१/व्यय-१४, दि. ३/१२/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०७१७२८४५४०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anand Arjun te 
Mali |) दण णी 


(आनंद माळी) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

खाजगी सचिव,मा.मंत्री, मृदा व जलसंधारण, राजशिष्टाचार, इतर मागास बहुजन कल्याण 
यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे 

६) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-२ 

७) निवडनस्ती (शिक्षण). 


tof 


o~ 
“> 
प 


री 


पृष्ठ २ पैकी २ 


